राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक 
(गट-ब), संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या fasts 
बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-१२१५/प्र.क्र.२८/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ मे, २०१७. 


वाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१३५/राउश्यु-१, दि.१६.०९.२०१६. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ मधील परंतुक २ व कलम ७ यामधील तरतुदीनुसार राज्य 
उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक, (गट-ब) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार संदर्भाधीन 
दि.१६.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये पुढीलप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यात आले आहेत. 


अ.क्र. | अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा संवर्ग | बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्यात आलेला प्राधिकारी 
नियमित बदल्या विशेष बदली 
| निरीक्षक सचिव/प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य | मा. मुख्यमंत्री 
सचिव (राउशु) 


तथापि, सदर अधिकारांमध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा संवर्ग | बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्यात आलेला प्राधिकारी 
नियमित बदल्या विशेष बदली 
| निरीक्षक सचिव/प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य | मा. मंत्री TSR) 
सचिव (राउशु) 


२. संदर्भाधीन दि.१६.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रत्यार्पित करण्यात आलेल्या इतर अधिकारांमध्ये 
उपरोक्‍त बदलांव्यतिरीक्त इतर कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०५१९१६०२५८८६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Punam Hiraman Wagde 
c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


p U Nn a aa) H | fa aa) a Nn ou=Home Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra 
2.5.4.20=26d7295f0f289d96eecb9e12c2850ebd4f8 


Wa d e 94edc0ea69760a3c1561515a6bf87, cn=Punam 
Hiraman Wagde 


Date: 2017.05.19 16:07:22 +05'30' 


(पु. हि. वागदे) 

सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री Reap यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव RSA), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव (सेवा/साप्रवि), मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


